महाराष्ट्र शासन 


तात्काळ क्रमांक-रापप्र-२०१९/१३२/प्र.क्र.५२/२०-अ 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १३ मे, २०१९ 


प्रति, 


मा. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, 
सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 


विषय :- मा. राज्यपालांचे परिवार प्रबंधक या पदावर रु.१५६००- 
३९१००-- ग्रेड वेतन रु.७६०० या वेतनश्रेणीतील मंत्रालयीन उप 
सचिव तथा समकक्ष अधिकाऱ्याची प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती 
करण्याबाबत. 


संदर्भ :- शासन पत्र समक्रमांक दिनांक २४.४.२०१९ 


महोदय / महोदया, 
मा. राज्यपालांचे कार्यालयातील राज्यपालांचे परिवार प्रबंधक या पदावर रु.१५६००- 


३९१००-- ग्रेड वेतन रु.७६०० या वेतनश्रेणीतील अधिकाऱ्याची प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात 


करण्यात येते. सदर पदावरील सध्याचे अधिकारी नियत वयोमानानुसार दिनांक ३१ मे, २०१९ रोजी 


सेवानिवृत्त होणार असल्यामुळे पद रिक्‍त होत आहे. सबब, सदर पदावर आपल्या प्रशासकीय 


विभागाच्या नियंत्रणाखालील जे क्षेत्रिय अधिकारी या पदावर काम करण्यास इच्छुक असतील त्यांची 


सोबतच्या विवरणपत्र “अ” मध्ये माहिती दिनांक ७ मे, २०१९ पर्यंत या विभागास पाठविण्याबाबत 


उपरोक्त संदर्भाधीन पत्रान्वये कळविण्यात आले होते. सदर माहिती अद्याप प्राप्त झाळी नाही. सुलभ 


संदर्भासाठी प्रत सोबत जोडली आहे. 


शासन पत्र क्रमांकः रापप्र-२०१९/१३२/प्र.क्र.५२/२०-अ 


२. तरी सदर रिक्‍त पदावर तात्काळ प्रतिनियुक्तीने अधिकाऱ्याची नियुक्‍ती करावयाची 


असल्याने आपणाकडील कार्यवाही यथाशीघ्र करुन, इच्छुक अधिकाऱ्यांची माहिती २० मे, २०१९ 
पर्यंत कळविण्यात यावी, ही विनंती. 


३. सदर पत्राची प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आली असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०५१३१३०४२३०५०७ असा आहे. 


सदर पत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


आपला, 


Digitally signed by Satish Karbhari Jondhale 


° e DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
S a t | S h Ka r b h a [| | ou=GAD Protocol, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=96b5b527d7131539d3b3eb3ba523 


J (0 Nn d h a | e bb3514dd3d3437a78ac0f73c6d8043215729, 


cn=Satish Karbhari Jondhale 
Date: 2019.05.13 13:12:09 +05'30' 


सोबत: वरीलप्रमाणे. ( AAT जोंधळे ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ २ पैकी २ 


महाराष्ट्र शासन 


तात्काळ क्र.रापप्र-२०१९/१३२/प्र.क्र.५२/२०-अ 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
मादाम कामा रोड,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २४ एप्रिल, २०१९ 


प्रति, 
मा. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, 
सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 


विषय :- मा. राज्यपालांचे परिवार प्रबंधक या पदावर रु.१५६००-३९१००- ग्रेड वेतन रु.७६०० 
या वेतनश्रेणीतील मंत्रालयीन उप सचिव तथा समकक्ष अधिकाऱ्याची प्रतिनियुक्तीने 
नियुक्‍ती करण्याबाबत 


संदर्भ :- मा. राज्यपालांचे सचिव यांचे पत्र क्रमांक:55//0७1-/(॥5//२०१९/९९५, 
दिनांक १ एप्रिळ, २०१९ 


महोदय / महोदया, 

मा. राज्यपालांचे परिवार प्रबंधक या पदावर रु.१५६००-३९१००- ग्रेड वेतन रु.७६०० या वेतनश्रेणीतील 
अधिकाऱ्याची प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यात करण्यात येते. सदर पदावरील सध्याचे अधिकारी नियत 
वयोमानानुसार दिनांक ३१ मे, २०१९ रोजी सेवानिवृत्त होणार असल्यामुळे पद रिक्‍त होत आहे. या पदावर नियुक्‍त 
होणाऱ्या अधिकाऱ्यास प्रशासकीय कामकाजाचा पुरेसा अनुभव तसेच, मराठी व इंग्रजी भाषेवरील प्रभुत्व असणे 
आवड्यक आहे. या पदावर नियुक्त होणाऱ्या अधिकाऱ्याकडून महत्वपूर्ण कामकाज हाताळले जाणे अपेक्षित आहे. 
मंत्रालयीन संवर्गातील उप सचिव दर्जाचे अधिकाऱ्यांबाबत साप्रवि-१४ यांचेकडून स्वतंत्ररित्या माहिती मागविण्यात 


आली आहे. त्यामुळे आपल्या प्रशासकीय विभागाच्या नियंत्रणाखालील जे क्षेत्रिय अधिकारी या पदावर काम करण्यास 


इच्छुक असतील त्यांची सोबतच्या विवरणपत्र “अ” मध्ये माहिती दिनांक ७ मे, २०१९ पर्यंत या विभागास पाठवावी. या 


Rea होणाऱ्या पदावर तात्काळ प्रतिनियुक्तीने अधिकाऱ्याची नियुक्‍ती करावयाची असल्याने आपणाकडील कार्यवाही 
यथाशीघ्र व्हावी, ही विनंती. 


ew आपला, 

St awe a, 

es xe age) \ 
सोबत:वरीलप्रमाणे. ( YP १०४ . (सतीडा जोंधळे) 


= oe a Va _ सह सचिव, राजशिष्टाचार 


विवरणपत्र -अ: 


Par eee | | ी i 


ee coca 
in 


भ्रमणध्वनी क्रमांक 


गोपनीय अहवालाच्या 


4 
दि छायाप्रती (मूळ गोपनीय अहवाल पाठवू नयेत) 
६ | मत्ता व दायित्वे सादर केली आहेत का? 


षि ५०/५५ व्या वर्षी ५ आहे का? 


र्ट 


(लागू असल्यास) 


संबंधित अधिकाऱ्याला यापूर्वी 


प्रतिनियुक्ती 


दिली असल्यास तपशील (पद व कालावधी) 


(प्रतिनियुक्‍तीचा एकूण कालावधी १० वर्षापेक्षा 


जास्त नसावा) 


मागील प्रतिनियुकक्‍्तीवरून परत आल्याच्या 
दिनांकापासून ५ वर्षे पूर्ण झाली आहेंत का? 
संबंधित अधिकाऱ्यांविरूध्द विभागीय चौकझी 
सुरू अथवा प्रस्तावित आहे काय? 
प्रतिनियुक्तीकरीता निवड झाल्यास विभाग 
कार्यमुक्त करेल किंवा कसे. 


तपशिल/अभिप्राय 


पद 
“प्रतिनियुक्‍तीचे 
दिनांकापर्यंत | ठिकाण 


दिनांकापासून 
ते 


एकूण कालावधी 


